औद्योगिक व कामगार न्यायालय व श्रमिक भरपाई 
आयुक्त कार्यालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या 
राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार सुधारीत भत्ते व तद्‌नुषंगिक बाबी 
लागू करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं ०२२४/ प्र. क्र.२०/ कामगार - ६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा - 
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे Re याचिका क्र. ६४३/२०१५ दि. ४.४.२०२४ चे आदेठा 
२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी १२२२/१०६५/प्रक्र १६३(माग-२/का-३, 
दि. ६.२.२०२४ 
प्रस्तावना - 


मा. सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ६४३/२०१५ (अखिल भारतीय न्यायिक 
अधिकारी संघटना विरुध्द केंद्र शासन व इतर) च्या अनुषंगाने दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक 
अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. न्या. पी.व्ही. रेड्डी, 
निवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाची 
स्थापना केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल जानेवारी २०२० मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयास 
सादर केला. 


तद्नंतर मा. सर्वोच्च न्यायाळयाचे रिट याचिका क्र. ६४३/२०१५ (ऑल इंडिया जजेस 
असोशिएडान विरुध्द युनियन ऑफ इंडिया आणि (इतर) या प्रकरणात दि. ४.१.२०२४ रोजी दुसऱ्या 
राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना सुधारीत भत्ते व तद्‌नुषंगिक बाबी लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 
औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारीत भत्ते व तद्‌नुषंगिक 
बाबी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने दुय्यम न्यायालयांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारीत 
भत्ते व तद्‌नुषंगिक बाबी अदा करण्याबाबत केलेल्या शिफारशी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 
४.१.२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये स्विकारल्या असून या शिफारशी विधि व न्याय विभागाच्या 
संदर्भित क्र. २ येथील शासन निर्णयाने राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू 
करण्यात आल्या आहेत. सदर शिफारशी आता राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय व श्रमिक 


शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं ०२२४/प्रक्र २०/ कामगार - ६ 


भरपाई आयुक्‍त कार्यालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना दि. १.१.२०१६ पासून लागू करण्यास 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


यासंदर्भात सुधारीत भत्त्यांच्या रकमेची परिगणना विधि व न्याय विभागाच्या शासन निर्णय क्र. 
एचसीटी १२२२/१०६५/प्रक्र १६३(भाग-२)/का-३ दि. ६.२.२०२४ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार 
करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय दि. ५.०९.२०२४ रोजी मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१६५५५२९११० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SWAPNIL 
YASHWANTRAO 
KAPADNIS 


( स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. सर्व सन्माननीय संसद, विधान परिषद व विधान सभा सदस्य. 
८. प्रधान सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१०.प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 
११.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२.महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.वित्त विभाग (सेवा-४/सेवा-९व्यय १६) मंत्रालय, मुंबई 
१५.विधि व न्याय विभाग कार्या-३, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती (कामगार - &), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग. 


